|| हरि ॐ || 
|| ॐ मनःसामर्थ्यदाता श्रीअनिरुद्धाय नमः | 
महाशिवरात्र 


१) शिवतत्व म्हणजे काय? 

महाविष्ण म्हणजेच परमशिव, उकार आणि प्रणवही. पूर्ण शुद्ध व पूर्णं पावित्य 
म्हणजे शिव. शिव म्हणजे मागल्य. शिवाचा कर्पूरगौर वर्णं ह्याच पाकित्याचा व शुद्धतेचा 
निदर्शक आहे. म्हणूनच मूढ 'शिवा मध्ये कितीही अपवित्र येऊन मिव्ालं तरी ते सपूर्ण 
“शिव'च तयार होते. 

आम्टी जन्मापासून कितीही चुका, पापे केलेली असतील, आधीच्या जन्मात 
पापे केली असतील तरी ज्याक्षणी आम्ही शिवाच्या गगेमध्ये सामील होतो त्याक्षणी 
आमच्या जीवनाची गगा होते. अशुद्धतेला पिऊन त्याचे जो शुद्धतेत रूपातर करतो. तोच 
शिव. 


२) शिवलिगाचे सर्वाच्च प्रतिक कोणतः? 
वाद्टपासून बनविलेलं शिवलिग अर्थात 'वाव्यूकेश्वर' हे शिवतत्वाच सर्वोच्च 
प्रतीक आहे. 


३) महाशिवरात्रीचे महात्म्य काय? 

प्रत्येक महिन्यात शिवरात्री येते. मात्र माघ महिन्यात (माघ कृ त्रयोदशीच्या रात्री) 
येणाय्या महाशिवरात्रीला विशेष महत्त आहे. त्या महाशिवरत्रीचा महिमा थोडक्यात 
बघूया. 

मार्कण्डेय ऋषि शिवतत्त्वाबदहल चितन करीत असताना त्याना शिवाच्या खय्या 
कार्याच ज्ञान ल. त्याचवेव्ठी त्याच्यासमोर शिवाचे अर्धनारीनटेशश्वर असे रूप प्रथमच 
प्रकट ज्ञाले. त्याच रात्री ह्या रूपाचे प्रथम पूजन मार्कण्डेय ऋषिनी केलं तर पूजनाला 
अगस्ती ऋषि पुरोहित होते. हिच ती रात्र महाशिवरात्र' म्हणून भक्तमानसात स्थिर 
ल्याली व शिवपूजनाकरीता सर्वश्रेष्ठ म्हणून मान्यता पावली. 


४) अर्धनारीनटेश्वर द्या रूपामागे काय तत्व आहे? 
अर्धनारीनटेश्वर रूप म्हणजे शिव आणि पार्वती याचे एकत्रित रूप. अर्धनारी 


0211160 0 (+81115968116 


नटेश्वर पुरुषतत्वाच व स्थितत्वाचे अशी दोन्ही कार्य करू शकतो. पोिटिव्ह व निगेरिव्ह 
(उष्ण व शीत)अशा दोन्ही तत््वाना एकाच वेरेस नियत्रणात ठेवण्याच सामर्थ्य ह्या 
परमशिवाचे आहे. हे एकत्रित सामर्थ्यं दर्शविणारे रूप म्हणजे अर्धनारीनटेश्वर. 


५) महाशिवरात्री म्हणजे कोणती रात्र? आपल्या भारत देशात हा उत्सव कसा साजरा केला 

जातो? 

संपूर्ण भारतवर्षात परपरेने माघ कृष्ण त्रयोदशीची रात्र ही महाशिवरात्र मानली 
जाते. माल्या मनातील मत्सराचा नाश करून पावित्याचा उदय घडवून आणणारा हा 
उत्सव. भारतात जी बारा ज्यो्तिलिगे आहेत त्या प्रत्येक ठिकाणी भगवान शिवाचा 
महाशिवरात्री महोत्सव साजरा केला जातो. ह्या दिवशी सर्वत्र भगवान शिवाच्या मूर्तिची 
किंवा शिवलिगाची बेल वाहन पूजा केली जाते. शिवलिगावर दुधाचा अभिषेक केला 
जातो. अशा रितीने शिवलिगाचे मनोभावे पूजन केले असता शिवभक्ताना शिवाची 
विशेष कृपा प्राप्त होते. 

ह्या दिवशी आपल्या परपरेप्रमाणे उपवास केला जातो. व शिवमदिरात जाऊन 
शिवाचे दर्शन घेतले जाते. ॐ नमः: शिवाय, शिवपचाक्षरी स्तोत्र (ॐ नागेद्रहाराय) 
तसेच शिवलिलामरत ग्रथाचे पठण केले जाते. शिवाला शरण जाऊन बिल्वपत्रे अर्पण 
केली जातात व दुधाचा अभिषेकही करतात. 


६) शिवपचाक्षरी स्तोत्र कोणते? शिवपचाक्षरी स्तोत्राचे महात्म काय? ते कोणी विरचित 
केले? 
आराधनाज्योति पुस्तकात क्र. ६२ पष्ठ क्रमाक ३२२ वर हे स्तोत्र अर्थासहीत 
दिलेले आहे. ते स्तोत्र म्हणजे “ॐ नगेद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय । 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै न काराय नमः शिवाय । ` शिवाच्या चितनातून मार्कण्डेय 
तऋषिना जे ज्ञान द्यालं ते त्यानी शिवाचा श्रेष्ठ भक्त नदि ऋषि याना दिलं. त्यानतर त्यानी 
हे स्तोत्र विरचित केले आहे. त्यानी शिवाला प्रसन्न करून घेण्यासाठी, शिवाच वाहन 
बनण्यासाठी ज्या मत्राने तपश्चर्या केली त्या तपश्चर्यचा हा मत्र आहे. 
ह्या स्तोत्रातील प्रत्येक कडवे नमः शिवाय ह्या शिवपचाक्षरी मत्रातील एकेक 
अक्षराने सुरू होते. हे स्तोत्र शिवाचे अप्रतिम गुणत्व, रुपवर्णन व गुणसंकीर्तन करणारे 
आहे. 
हे शिवपचाक्षर स्तोत्र म्हणजे ॐ नमः शिवाय! ह्या मत्राची सर्व ताकद व रहस्य 


0211160 0 (+8119681106 


ह्यात प्रगट करण्यात आलेले आहे. ती ताकद प्राप्त व्हावी म्हणून ह्या स्तोत्राची सचना न 
मशिवाय द्या अक्षरानी केली आहे. त्याचा आपल्याला अर्थक्व्टोवान कट्टो, जो 
भावाने, श्रद्धे म्हणणार आहे. त्याला ॐ नमः शिवाय ' ह्या जपाच खर सामर्थ्य प्राप्त 


होणार आहे, 


७) पचाक्षरी मत्र कोणता? 
नमः शिवाय' हा पचाक्षरी मत्र. ह्या मत्राचा कपन समुदाय नेमकं शिवाप्रमाणे 
कार्य करतो. हा एकाच क्षणाला प्रकाश आणतो व त्याच क्षणाला हवा तेथे अधार पण 
करतो. हा मत्र इतर कोणत्याही मत्राच्या सिद्धीसाठी, वापर करण्यासाठी आवश्यक 
असणारी गुरुकिल्लीच आहे. सलग १११ दिवस दररोज ११११ वेव्ा ह्या नमः शिवाय 
मत्राचा जप केल्याशिवाय कोणताही मत्र सिद्ध होत नाही . सर्वं अशुभतत्व कादून टाकणारा 
हा मत्र आहे. म्हणूनच नदिक्रषिनी ह्यातूनच शिवपंचाक्षरी स्तोत्र विरचित केले. 


८) नदि हा शिवाचे वाहन आहे म्हणजे काय? 
शिवाचे वाहन बनणे म्हणजे शिवाचे जे गुण आहेत, त्याचे जे कार्य आहे त्याचं 
संकीर्तन करणे. अर्थात त्याच्या रुपाचे, त्याच्या नामाचे, त्याच्या गुणाच व त्याच्या 
कार्याच सकीर्तन करणे म्हणजे वाहन बनणे. 


९) नदिपक्ष म्हणजे काय? 
महाशिवरात्रीला येणाय्या नदिपक्षामध्ये भगवान शिवाचा श्रेष्ठभक्त नदि ऋषि 
यानी भगवान शिवाचे वाहन बनण्यासाठी त्यानीच विरचित केलेल्या, शिवपचाक्षरी 
स्तोत्राने शिवाची तपश्चर्या केली त्या पधरवड्याला नदिपक्ष म्हणतात. अर्थात महाशिवरात्री 
अगोदर्चा एक आठवडा व नतरचा एक आठवडा मिद्टून जो पधरवडा (पक्ष) होतो 
त्याला नदिपक्ष असे नाव आहे. 
शिवपचाक्षरी स्तोत्र लिहीणरे प्रातर्नदि म्हणजेच ऋत ऋषि. प्रातःकाट्टच्या सध्येचा 
हा दिशादर्शक ऋषि प्रातर्नदी हा भूतकालातील शिवस्मरण जागृत ठेवणारा आहे. 
१०) भगवान शिवाला वाहिल्या जाणाय्या बिल्वपत्रामध्ये कोणता भावार्थ आहे 
शिवाला बिल्वपत्र अत्यत प्रिय असते. पूजनात म्हणूनच बिल्वपत्र अर्पण केले 
जाते. बेलाच्या पानाला तीन दले असतात. हे बिल्वपत्र म्हणजे "दोन हात एक माथा' 
म्हणजेच श्रद्धा, धैर्य (सुरी) व अनन्यता. दोन हातामधील कार्यशक्ती व माथ्यामधला 


0211160 0 (+8119681106 


भक्ती भाव शिवास अर्पण केल्यास भक्ताला सर्वोच्च पूजन घडते,. 
१०) वाट्टुने बनविलेल्या शिवलिगाचे ` वालुकेश्वर ' चे महात्म्य काय ? महाशिवरात्रीला श्रद्धावान 

त्याच पूजन का करतात? 

वाद्युने बनविलेले शिवलिग म्हणजेच अर्धनारीनच्श्वर इथे रूपाची नाही तर गुणाची 
पूजा अभिप्रेत आहे म्हणून वाट्ुच्या शिवलिगाची पूजा करतात. समुद्राच्या लाटा दगडावर्‌ 
आपटून आपसून त्याचा ञ्ालेला भुगा म्हणजे वादु. वर्षानुवर्ष अव्याहतपणे आपरणाव्या 
लाटा पाषाणाची वादु बनवतात. म्हणून वाट्य हे कठोर परिश्रमाच प्रतीक आहे. त्याचप्रमाणे 
ह्या क्रियेत परस्पर विरोधी गुणधर्मही सुदररित्या दिसुन येतात. 

पाणी - पातचव्छ मऊ व कोमल असे असुनही वाटेतल्या कठोर पाषाणाचा भुगा 
करते. तर पाषाण अत्यत कठोर असुनही मऊ पाण्यासमोर स्वतःचा भुगा करून घेतो. 
म्हणून वादट्ुपासून बनविलेले शिवलिग हेच शिवाच्या परस्पर विरोधी सामर्थ्याच खर 
प्रतीक बनल. दोन टोकाचे प्रभाव एकाच शक्तीने साधणे हे शिवाचे खरे कार्य आहे. 
म्हणूनच महाशिवयात्रीला नदिपक्षात वालुकेश्वराचे बिल्वपत्र वाहन पूजन करतात. 

१९) शिवाच्या मुतिपिक्षा शिवलिगाची मदिरे जास्त का आहेत? 

शिवनाम व शिवस्पदन बुद्धीतून कार्य करतात म्हणून ऋरषिनी मन कुठेही अडकू 
नये म्हणून शिवलिगाची आकृती तयार केली. शिवलिग जरी डोव्व्यासमोर दिसलं तरी 
त्या आकृतिचा मनावर इतर आकृतींसारखा शोभक परिणाम होत नाही, उलट मन शात 
होतं म्हणून त्या नामाचा, त्या पूजनाचा जो परिणाम (इफेक्ट) बुद्धीवर व्हायला पाहिजे 
तो बुद्धीत आपोआप घडून येतो. म्हणून आपल्या देशात शिबलिगाची मदिरे जास्त 
आहेत. 


१२) शरद्धावान महाशिवरात्रीचा उत्सव कसा साजरा करतात? 

१) महाशिवरात्रीच्या दिवशी श्री अनिरुद्ध गुरक्षत्रम्‌ खार (प.) येथील हरिहर 
स्वरूप असलेल्या श्री त्रिविक्रमास श्रद्धावान बेल अर्पण करतात व सुगधीत 
जलाने अभिषेकटी करतात. श्रद्धावानाच्या गर्दमुे श्री अनिरुद्ध गुरक्षेत्रम्‌ 
रात्री उशिरापर्यत उघड ठेवले जाते. 

२. महाशिवरात्रीला नदिपक्षामध्ये (नदिपधरवडा) श्री हरिगुरुग्राम वद्र पूर्व 
येथे सदगुरु श्री अनिरुद्धाच्या उपस्थितीत आपल्यामध्ये असलेल्या मत्सराचा 
नाश व्हावा म्हणून तीन गुरुवारी शिवपचाक्षरी स्तोत्राची उपासना केली जाते. 
३. महाशिवरात्रीला नदिपक्षामध्ये श्रीहरिगुर्प्राम वद्र (पूर्व) येथे तीन गुरुवारी 


0211160 0 (+81196811061 


वालुकेश्वरलिग ( वाद्धुने बनविलेले शिवलिग) दर्शनासाठी ठेवलेले असते. 
सदगुरु श्री अनिरुद्धाच्या उपस्थितीत श्रद्धावानाना त्यावर तीसच्या गुरुवारी 
बेल अर्पण करता येतो. सदगुरुच्या उपस्थित श्रद्धावानाना प्राप्त ञ्ालेली ही 
मोटी पर्वणीच होय. 
४. येणाव्या प्रत्येक महाशिवरात्रीला श्रद्धावानाना श्री अनिरुद्ध गुरक्षत्रम्‌ खार 
(प) येथे श्री महादुर्गेश्वराचे म्हणजेच नर्मदोत्पननन स्वयंभू नित्यरसेश्वर 
सदाशिवलिगाच्या दर्शनाचाही लाभ होणार आहे. ज्या आकाराच हे दिव्यलिग 
आहे ते पुर्ण ब्रह्माडात एकच आहे. त्या श्रीमहादुर्गश्वराची स्थापना श्री अनिरुद्ध 
गुरुकषेत्रम्‌ येथे परमपूज्य श्री अनिरुद्ध परमपूज्य श्री नदाई व परमपूज्य श्री 
सुचितदादा याच्या हस्ते दिनाक १२.१२.२०१२ रोजी ब्रह्ममुहूर्तावर करण्यात 
आली आहे. श्री महाशिवरात्रीच्या दिवशी श्री अनिरुद्ध गुरक्षतरम्‌ येथे ह्या 
नित्यरसेश्वर श्री महादुरगश्वराचे दर्शन म्हणजे श्रद्धावानासाठी एक पर्वणीच 
आहे. 
१३) वर्तमान व पुढील काव्ठात महाशिवरात्रीला श्रद्धावान भक्तासाठी कोणता मुख्य आचार 
राहणार आहे? 
कलीयुगाच्या चरम सीमेवर सदगुरु श्री अनिरुद्धानी त्याच्या संकल्पशक्तीद्रारे हरि 
आणि हराच एकत्रित रूप (प्रतीक) प्रकटविलेल आहे. तो हरिहर म्हणजेच श्री अनिरुद्ध 
गुरकषेत्रममधील त्रिविक्रम. महाशिवरात्रीच्या दिवशी गुरक्ेत्रममध्ये जाऊन त्रिविक्रमास 
बिल्वपत्र तसेच सुगधीत तीर्थजल अर्पण करणे हाच ह्या दिवसाचा मुख्य आचार राहणार 
आहे. 
|| हरि ॐ || 


0211160 0 (+811968116 


